राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत सन २०२१-२२ 
च्या प्रकल्प अंमलबजावणी आराखडा (PIP) 
मध्ये विविध अर्थशिर्षांतर्गत मंजूर करण्यात 
आलेल्या निधीमधून विविध उपकरणे/ 
यंत्रसामुग्री खरेदीकरीता प्रशासकिय मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२१/प्र.क्र.४०/आरोग्य-७ 
१० वा मजला, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : ३१ डिसेंबर, २०२१. 


वाचा :- 

१. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक. 
संआसे/खरेदीकक्ष/रा.आ.अभियान-अनुदान/यंत्रसामुग्री व उपकरणे खरेदीस प्रशा. मान्यता/ 
३४१९-२३/२०२१, दिनांक २४.११.२०२१. 

२. आयुकत, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांची मान्यता 
प्राप्त टिप्पणी, दिनांक ०३.११.२०२१. 


प्रस्तावना:- 
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत सन २०२१-२२ च्या प्रकल्प अंमलबजावणी आराखडा (PIP) 
मध्ये विविध अर्थशिर्षांतर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या निधीमधून विविध उपकरणे/ यंत्रसामुग्री 
खरेदीकरीता होणाऱ्या एकूण रु.५,९०,२०,४००/- इतक्या रकमेच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांनी प्रस्तावित 
केल्यानुसार सन २०२१-२२ च्या वार्षिक मागणीस अनुसरून तसेच चाळू आर्थिक वर्षात राष्ट्रीय आरोग्य 
अभियान पी.आय. पी. अंतर्गत आरएमएनसीएच +0 या कार्यक्रमाचे उद्दिष्टे साध्य करण्याच्या 
दृष्टीकोनातून MVA Kit खरेदी, लक्ष्य कार्यक्रमांतर्गत Conventional Labour Table, Digital 


Hemoglobinometer, Handheld Pulse Oxymeter, Laptop for mobile health teams व Retinal/ 
Fundus Camera for Neonatal Screening इ. यंत्र व साधन सामुग्रीची खरेदी खालील तपशीलाप्रमाणे 
खरेदीसाठी येणाऱ्या एकूण रु.५,९०,२०,४००/- इतक्या रकमेस विविध अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२१/प्र.क्र.४०/आरोग्य-७ 


Sr. | Name Name of Scheme FMR Name of Proposed | Approx. | Approx. 
No. of Code Items/ Qty. Rate Per | Amount 
Bureau Particular Unit (In Rs.) 
1 MVA/EVA for self abortion | 6.1.1.1.1 | MVA Kit 1707 2200 3755400 
Services 
2 Procurement under LaQshya | 6.1.1.1.2 1111. 190 50000 9500000 
Labour Tables 
3 Digital Hemoglobinometer | 6.1.1.2.2 | Digital 
(One digital Hemoglobino 
hemoglobinometer per meter 651 5000 3255000 
RBSK Team and One at each 
Sub-Center/ Testing strip) 
4 Family | Handhel Pulse Oximeter and | 6.1.1.2.3 | Hand held 
Welfare | nebulizer under SAANS Pulse 1138 15000 17070000 
Oxymeter 
5 Laptop for Mobile Health | 6.1.2.1.2 | Laptop for 
Teams mobile health 299 60000 17940000 
teams 
i Universal Eye Screening 18.4.3 Retinal/ 
Fundus 
Camera for 5 1500000 | 7500000 
Neonatal 
Screening 
Total 59020400 
०३. सदर प्रशासकीय मान्यता ही खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे :- 

१) सदर यंत्र सामुग्रा/उपकरणांची आवश्‍यकता / मागणी याची शहानिशा / खातरजमा करण्यात 
यावी. त्यानंतरच सदर बाबीच्या खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 

२) सदरहू यंत्र सामुग्री/उपकरणांचे विनिर्देश गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची खातरजमा 
करण्यात यावी. खरेदी करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देऱा (Technical specification) 
संबंधित तज्ञांनी तांत्रिक समिती / अधिकारी यांनी मान्य केलेल्या विनिर्देशानुसावे तसेच सदर 
तांत्रिक विनिर्देशा (Technical specification) है विशिष्ट कंपनीला फायदा होईल stan रितीने 
तयार केलेले खातरजमा करण्यात यावी, पीआयपी मध्ये मंजूर असलेल्या बाबीच्या aif 
विर्निदेशानुसार मागणीपत्र पाठविण्याची जबाबदारी संबंधीत कार्यक्रम प्रमुखांची राहिल. 
प्रस्तावातील समाविष्ट असलेल्या बाबीचीच खरेदी करण्यात यावी. 

३) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क. भांखस-२०१५/प्र.क्र.८२/भाग उद्योग-४, 
दिनांक १ डिसेंबर २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी करावयाच्या 
कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील तरतूदीनुसार 
विहित खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 

४) प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत, त्यामुळे GEM Portal, 


इतर राज्यांचे दरकरार, National Pharmaceutical Pricing Authority NPPA). National 


Medical Devices Authority (NDMA) यांच्याकडील उपलब्ध असलेल्या न्युनतम दर विचारात 
पृष्ठ ४पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२१/प्र.क्र.४०/आरोग्य-७ 


4) 


१०) 


११) 


घेण्यात यावेत. तसेच हाफकिन संस्थेतील सदर बाबींची खरेदी केळी जात असल्यास अथवा 
झालेली असल्यास निविदेत प्राप्त झालेले न्युनतम दर निविदेकरीता मागणी नोंदवितांना औषधी, 
औषधी साहित्य व उपकरणांच्या संदर्भात अंदाजित दर म्हणून नोंदविण्यात यावेत व खरेदी 
प्रक्रियेअंती दर निश्चित करण्यात यावा. सदर दर हा बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत आणि 
संबंधित पुरवठादाराने या बाबीचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे. त्या दरापेक्षा 
जास्त नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. 


खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व/ पुरवठानंतर नमुना तपासणी (pre/ Post dispatch 


random sample Inspection) करुन उचित व योग्य विनिर्देशञ (specification) असलेल्या 
वस्तुचीच खरेदी करण्यात येईल, याची खात्री करण्यात यावी, 


खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर त्यांची साठवणूक व वितरण (storage & 
distribution) करणे तसेच, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (Supply chain management) आणि 
वस्तुसूची व्यवस्थापन (Inventory Management) योग्य पध्दतीने करुन सदर बाबी विनावापर 
पडून राहणार नाहीत व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


तसेच राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत प्रकल्प अंमलबजावणी आराखडा (PIP) अंतर्गत विविध 
अर्थशिर्षांतर्गत (FMR Code) सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. सदरची खरेदी प्रशासकीय मंजुरीच्या विहित कालावधीत पूर्ण 
होईल याची दक्षता घ्यावी. तसेच सदर बाबींचा पुरवठा आदेशा देण्यापूर्वी निधीची उपलब्धताही 
तपासून घेण्यात यावी. 


तसेच या बाबींच्या खरेदी द्विरुक्ती (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रिय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (CVC 
Guidelines) तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 


शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/भाग-२/२०१३/विनियम, दिनांक १७ 
एप्रिल २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग पहिला 
उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४ नियम क्र. समोरील स्तंभ क्र.६ येथील अटींची पूर्वता करण्यात 
यावी. 


खरेदी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर खरेदी समितीच्या मान्यतेनंतरच पुरवठा आदेशा निर्गमित 
करण्यात यावेत. सदर प्रकरणी सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्र.खरेदी २०१६/प्र.क. 
२४०/आरोग्य-८ दिनांक २६ जुले २०१७ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार कार्यवाही 
करण्यात यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२१/प्र.क्र.४०/आरोग्य-७ 


०२. उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते ११ येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची व खरेदी नियमानुसार व 
आवश्यकते प्रमाणे आहे हे सुनिश्चित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी आयुक्‍त, आरोग्य सेवा व अभियान 
संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय व कार्यक्रम प्रमुख यांची 
राहील. 


०३. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ 
एप्रिळ, २०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिला उपविभाग-दोन मधील अनु 
क्रमांक ४, नियम क्र. ७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामग्री आणि उपक्रम संच विकत घेण्यास 
मंजूरी देण्यासाठी प्रशासनिक विभागास पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत त्यानुसार सदर 
शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


०४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११२२११८०४५८०३१७ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by LAHANE VJAYKUMAR 


LAXMANRAO 


LA H A N F DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PLANNING DEPARTMENT, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=047af7706d4845 170e3864b62c8bc6b38 
V | J AY KU M A R 0c78f11ce6607746c0b15e934fc8284, 
pseudonym=91CF303CCF98AAFBC28FD87C6A7 


1DA717A6A7250, 


serialNumber=8902AEDC74F3CACF3FB967FF595 
S5AAFSDCBFDD2C053872C04B5E4671EF77EC30, 


cn=LAHANE VJAYKUMAR LAXMANRAO 


Date: 2021.12.31 12:25:16 +05'30' 


(fa. ल. लहाने) 

सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत:- 
१) आयुक्त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 

) व्यवस्थापकिय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉर्पोरेशन लि. परेल, मुंबई 
) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 
) अतिरिक्त संचालक, कुटुंब कल्याण, माताबाळ संगोपन व शालेय आरोग्य, पुणे. 
) सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
) 
) 
) 
) 


AD 


AN 


ee 


o~ 


4 


an 


सहसंचालक, आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन) , आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरिक्षा/ळेखा अनुज्ञेयता), मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखापरिक्षा/ळेखा अनुज्ञेयता), नागपूर 
१०)अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

११) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

१२) निवडनस्ती (आरोग्य-८) 


S 


(३ 


vo 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


